वाचा :- 


भारतीय वनसेवेतील अधिकाऱ्यांना (वाटप 
वर्ष २००८) कनिष्ठ प्रशासकीय श्रेणी 
(Junior Administrative Grade) लागु 
करणेसंदर्भात... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 


PRA आदेश HAH: आयएफएस-१०२१/प्र.क्र.५३/फ-७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २९ जून, २०२१. 


१) केंद्र शासनाच्या पर्यावरण व वने, मंत्रालयाचे पत्र क्र.२००१९/०१/२०००-आयएफएस 


(Il), दिनांक १८ नोव्हेंबर, २००२. 


२) केंद्र शासनाच्या पर्यावरण व वने, मंत्रालयाचे पत्र क्र.२००१९/०१/२०१९/ आयएफएस- 


॥, दिनांक २५ फेब्रुवारी, २०१९ 


शासन आदेठा :- 


केंद्र शासनाच्या पर्यावरण व वने, मंत्रालयाद्वारे संदर्भ क्र.१ व २ येथिल पत्रान्वये भारतीय 


वनसेवेतील अधिकाऱ्यांकरिता विविध श्रेणीमध्ये पदोन्नती देण्याकरिता मार्गदर्शक सूचना निर्गमित 


करण्यात आल्या आहेत. यानुसार तसेच भारतीय वन सेवा (वेतन) नियम, २०१६ च्या नियम क्रमांक 


३ (१) (D) खालील तळटीप क्रमांक १ व २ नुसार नुसार केंद्र शासनाच्या नागरी सूचीमधीलळ खालील 


विवरणपत्रात दर्डाविलेल्या पदोन्नतीकरिता पात्र भावसे संवर्गातील अधिकाऱ्यांना त्यांचे ज्या वर्षी 


सेवेची नऊ वर्षे पूर्ण होतात ते वर्ष दर्शवून त्यांच्या नावासमोरील रकाना ४ मध्ये दर्शविलेल्या 


दिनांकापासून कनिष्ठ प्रशासकीय श्रेणी (Junior Administrative Scale) मंजूर करण्यात येत 


आहे. 
अ.क्र. । भावसे अधिकाऱ्याचे नाव वाटप वर्ष कनिष्ठ प्रशासकीय श्रेणी लागू 
होण्याचा दिनांक 
| 9 | श्री. सी. आर. तांबे २००८ १ जानेवारी, २०१७ 
२ | दिवंगत व्ही. डी. जवळेकर २००८ १ जानेवारी, २०१७ 
3 | श्री. व्ही. जे. भिसे २००८ १ जानेवारी, २०१७ 
| 8 | श्री. सी. एल. धुमाळ २००८ १ जानेवारी, २०१७ 
y श्री. एम. ए. विवरेकर २००८ १ जानेवारी, २०१७ 


शासन आदेशा HAH: आयएफएस-१०२१/प्र.क्र.५३/फ-७ 


अ.क्र. | भावसे अधिकाऱ्याचे नाव वाटप वर्ष कनिष्ठ प्रशासकीय श्रेणी लागू 
होण्याचा दिनांक 
श्री.एच. जी धुमाळ २००८ १ जानेवारी, २०१७ 
७ | श्री. व्ही. टी. घुले २००८ १ जानेवारी, २०१७ 


सदर झासन AAT महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०६२९१२३४०८६२१९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Sunil Suryakant : 
Hanje 


(सुनिल हंजे) 
अवर सचिव 


१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

३. मा. राज्यमंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव 

४. मा. मुख्य सचिव यांचे उपसचिव 

५. प्रधान सचिव (वने) यांचे स्विय सहायक 

६. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

७. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कार्मिक), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य-१/२, मुंबई/नागपूर 

९. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य-१/२, मुंबई/नागपूर 

१०.सर्वश्री. सी. आर. तांबे, व्ही. जे. भिसे, सी. एल. धुमाळ, एम. ए. विवरेकर, एच. जी 
धुमाळ व व्ही. टी. घुले, भावसे 

११.श्रीमती सुरेखा विश्वास जवळेकर, विश्वरेखा बंगला, दयानंद हौ. सो., सर्व्हे नं. ११९, 
संपतराव चव्हाण मार्ग, विजय नगर, TASS वाडी, APTA - ४१६४१४. 

१२.कक्ष अधिकारी (फ-७अ), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३.सहाय्यक संचालक (भावसे लेखा), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१४.निवडनस्ती, फ-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


